दिनांक २८ ते ३१ जानेवारी, २०२० या 
कालावधीत लुधियाना, पंजाब येथे आयोजित 
अखिल भारतीय नागरी सेवा बास्केटबॉल स्पर्धा 
२०१९-२० मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी 


होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- २०१९/प्र.क्र.११०/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २२ जानेवारी, २०२० 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक-५९/०२/ 
२०१९-२०/सीसीएससीएसबी; दिनांक १८.१२.२०१९ व दिनांक ३०.१२.२०१९. 
२. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/ बास्केटबॉल/२०१९-२०, 
दि.१४.०१.२०२०. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-उपसंक्री/ 
अभानासे/१८-१९/का-४/११६, दि.१८.०१.२०२०. 
शासन निर्णय: 


दिनांक २८ ते ३१ जानेवारी, २०२० या कालावधीत लुधियाना, पंजाब येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा बास्केटबॉल स्पर्धा २०१९-२० मध्ये भाग घेण्यासाठी 
महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता सेंबिना चंद्रशेखर मनोरंजन मैदान, मुंबई येथे दि.०२ 
जानेवारी, २०२० रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी 
झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तर निवड चाचणीद्वारे 
निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण 
शिबीर तसेच राज्य संघाच्या सदर स्पर्धेतील सहभागासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे रु.५७,६२१/-(रुपये 
सत्तावन्न हजार Veal एकवीस फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. संघातील ज्या खेळाडूंना किटबॅग्ज व ट्रॅकसूट मिळालेले आहेत ते खेळाडू कोणत्याही अखिल 
भारतीय नागरी सेवा क्रीडा स्पर्धेसाठी किटबॅग व ट्रॅकसूट दोन वर्षातून एकदा मिळण्यास पात्र ठरतील, 
या नियमाचे सचिवालय जिमखान्याने काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांनी खेळाडू प्रशिक्षक/ 
व्यवस्थापक यांना दिनांक २३ ते २५ जानेवारी, २०२० या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दिनांक 
२८ ते ३१ जानेवारी, २०२० या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक २२ जानेवारी, २०२० 
(म.नं.) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात 
याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील 
त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी मिळविणे आवश्यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- २०१९/प्र.क्र.११०/क्रीयुसे-२, 


५. वित्त विभाग चा शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९,दिनांक ११ मे, 
१९८९ वक्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील 
खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. २३ ते ०१ फेब्रुवारी २०२० (प्रशिक्षण शिबीर,स्पर्धा व प्रवास) 
या काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावा. या सर्वाचा 
प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य 
लेखाशिर्षाखाली असणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/ कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची 
कार्यालयीन अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९,दिनांक 
३० जुले,१९९२ अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी व मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय 
असलेला प्रवास/ दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई- 
१४८५/प्र.क्र.८३३/आअ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग झासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई- 
१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८,दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात 
यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व 
कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र 
संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवश्‍यक राहिल. 


७. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत 
सादर करावे. तसेच जर रक्‍कम शिल्लक राहिली तर ती उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई 
विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 


८. यासाठी होणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 
क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६)(०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत 
सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


९. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपशील, विनियोग प्रमाणपत्र, परिक्षितलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१२२१७४४४१४१२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार सार व नावाने, 
APPASING 


RAMSING RAJPUT जगाल : 
(आ. रा. राजपूत) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- २०१९/प्र.क्र.११०/क्रीयुसे-२, 


२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 

३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्राळय,मुंबई. 

९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०.संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- २०१९/प्र.क्र.११०/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक २८ ते ३१ जानेवारी, २०२० या कालावधीत लुधियाना, पंजाब येथे आयोजित करण्यात 


आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा बास्केटबॉल स्पर्धा २०१९-२० मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या 
बास्केटबॉल संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र खेळाडूचे नाव ena | fos विभाग/ कार्यालय 

दिं श्री. अभय चव्हाण, नाही | नाही | तालुका क्रोडा अधिकारी कार्यालय, मुंबई. 
क्रीडा अधिकारी 

Q श्री. उदय पवार, होय | होय | pera युवक सेवा संचालनालय, पुणे 
तालुका क्रोडा अधिकारी 

3 श्री. जुबेर पीरअहमद | नाही | नाही | जिल्हा क्रोडा अधिकारी कार्यालय, ठाणे, 
शेख जिल्हा - ठाणे. 
मार्गदर्शक 

४ | aft. राजेश क्षत्रिय, होय | होय | जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, नाशिक 
क्रीडा अधिकारी जिल्हा- नाशिक. 

५ | श्री. पराग दिक्षीत, नाही | नाही | तालुका कृषि अधिकारी, दिडोरी, जनता 
लिपिक विद्यालयाजवळ, जिल्हा- नाशिक 

६ । श्री. भालचंद्र भा. झोपे, | नाही | नाही जिल्हा बीज प्रमाणिकरण अधिकारी, 
तंत्र अधिकारी जळगांव, जिल्हा - जळगांव. 

७ | at. अनुप उरेवार, होय | होय ग्रॅण्ड शासकौय मेडिकल कॉलेज, सर 
वरीष्ठ लिपिक ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 

८ श्री. विकी आठवले, होय | होय | dela सेवा कर कार्यालय, अमरावती. 
कर सहाय्यक 

९ [at सचिन बेंडकुळे, | नाही | नाही | वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपीक टंकलेखक 

| ० | श्री. संदीप कोरेकर, नाही | नाही कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 
लिपीक टंकलेखक ४०० ०३२. 

be १ | श्री. सुनिल एस. शिदे, । नाही । नाही | राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.५, दौंड, 
कनिष्ठ लिपिक करकुंभ रोड, दौंड, जिल्हा- पुणे. 

१२ श्री. केदारनाथ चं.। होय | होय ।जिल्हा ग्रंथालय, जळगांव. 
सोनार, 
शिपाई 

१३ | श्री. विजय ate, होय | होय ।महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबइ. 
(प्रशिक्षक) 
सहा. कक्ष अधिकारी 

१४ | श्री. नागनाथ लांडगे, नाही | नाही | शालेय शिक्षण व ster विभाग, मंत्रालय, 
लिपीक टंकलेखक मुंबई. 
(व्यवस्थापक) 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- २०१९/प्र.क्र.११०/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “ ब” 


दिनांक २८ ते ३१ जानेवारी, २०२० या कालावधीत लुधियाना, पंजाब येथे आयोजित करण्यात 


आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा बास्केटबॉल स्पर्धा २०१९-२० मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या 
बास्केटबॉल संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


क्र. तपशील रुपये 
अ) । निवड चाचणी 
॥ निवड चाचणी पूर्वीचा खर्च (टपाल खर्च, छपाई खर्च) ५०० 
ब) | निवड चाचणी आयोजनाचा खर्चे. 
।_१| प्रमुख पंच व मदतनीस यांचे मानधन व प्रवास खर्च. २००० 
२ | निवड चाचणीस उपस्थित जिमखाना पदाधिकारी /प्रतिनिधी व पंच/ २००१ 
मदतनीस यांच्याकरिता चहा/ अल्पोपहारावरील खर्च. 
3 | १ बास्केट बॉल निवड चाचणीसाठी. ६५० 
क) | प्रशिक्षण शिबीर 
iy 3 दिवसाचा प्रशिक्षण शिबीराकरिता खेळाडू, व्यवस्थापक/ प्रशिक्षक यांच्या ४२०० 
चहा व अल्पोपहारावरील खर्च. (१००५१४५८५३) 
२ | प्रशिक्षकाचे मानधन (तीन दिवसाकरिता) २५०० 
३ | २ बास्केट बॉल (सरावासाठी) १३०० 
४ | औषधे (रेली स्प्रे व किरकोळ खर्च. ५०० 
ड) | वैयक्‍तीक क्रीडा साहित्य खरेदीसाठी होणारा खर्च :- 
१) | ६ SHC रु. ८००/- प्रमाणे. ४८०० 
२) | ६ किटबँगस्‌ प्रत्येकी रु. ५००/- प्रमाणे. ३००० 
३) | १३टि शर्टस्‌ रु. ५००/- प्रमाणे. ६५०० 
४) | 93 शार्टस्‌ रु. ५००/- प्रमाणे. ६५०० 
५) | १४ जोडी पायमोजे प्रत्येकी रु. ८०/- प्रमाणे. ११२० 
६) | १४ बूटांचे जोड प्रत्येकी रु. ८००/- प्रमाणे. ११२०० 
9) | १४ टावेल्स प्रत्येकी रु. १००/- प्रमाणे. १४०० 
८) | १३ निकेप रु. २००/- प्रमाणे. २६०० 
९) | १३ रिस्टबण्ड रु. १५०/- प्रमाणे. १९५० 
qo) | १३ सपोर्टर रु. ३००/- प्रमाणे. ३९०० 
फ) | प्रथमोपचाराकरिता खर्च. 
१) | ग्लुकोज / औषधे/ स्प्रे इत्यादीसाठी खर्च व किरकोळ खर्च. १००० 
एकूण :- (रु. सत्तावन्न हजार सहाशे एकवीस फक्त) ५७,६२१/- 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- २०१९/प्र.क्र.११०/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “क” 
दिनांक २८ ते ३१ जानेवारी, २०२० या कालावधीत लुधियाना, पंजाब येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा बास्केटबॉल स्पर्धा २०१९-२० मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र 
शासनाच्या संघाची निवड करण्यासाठी दिनांक २ जानेवारी, २०२० रोजी निवड चाचणीसाठी 
उपस्थित राहिलेले कर्मचारी खेळाडूंची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. खेळाडूचे नाव विभाग/ कार्यालय 

दिं श्री. नितीन बा. पाटील, | सामान्य प्रशासन विभाग, १९- अ, मंत्रालय, मुंबई 
लिपिक टंकलेखक 

२ श्री. रविद्र छ. वाघ, उद्योग, उर्जा आणि कामगार विभाग, मंत्रालय, 
लिपिक टंकलेखक मुंबई. 

3 श्री. अभय चव्हाण, जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, सांगली, 
क्रोडा अधिकारी जिल्हा- सांगली. 

४ | श्री. अशोक के. बुकटे, उपविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मजूर उपविभाग, उदगीर, लातूर. 

५ श्री. जुबेर पीरअहमद शोख, । जिल्हा क्रोडा अधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर, 
मार्गदर्शक जिल्हा - कोल्हापूर. 

६ | att. राजेश क्षत्रिय, जिल्हा क्रोडा अधिकारी कार्यालय, नाशिक 
क्रोडा अधिकारी जिल्हा- नाशिक. 

७ श्री. भालचंद्र भा. झोपे, जिल्हा बीज प्रमाणिकरण अधिकारी, जळगांव, 
तंत्र अधिकारी जिल्हा - जळगांव. 


८ | at. पराग दिक्षीत, लिपिक |।तालुका कृषि अधिकारी, दिंडोरी, जनता 
विद्यालयाजवळ, जिल्हा- नाशिक 


९ | ait. सुनिल एस. शिदे, राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.५, दौड, करकुंभ 
कनिष्ठ लिपिक रोड, दौंड, जिल्हा- पुणे. 

a ० | श्री. सद्दाम इ. शोख, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 

a q | al. चेतन सु. पवार, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 

१२ | श्री. नागनाथ शि. लांडगे, | शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 

१३ | श्री. सचिन बेंडकुळे कोषा प्रशा.२, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 

१४ | श्री. विजय पं. ]ोटे, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


सहा.कक्षअधिकारी 
१५ श्री. केदारनाथ चं. सोनार जिल्हा ग्रंथालय, जळगांव. 
शिपाई 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- २०१९/प्र.क्र.११०/क्रीयुसे-२, 


१६ श्री. उदय ब. पवार, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, मुख्यालय, पुणे. 
तालुका क्रोडा अधिकारी 
१७ | ait. रविंद्र रा. मंजुळे, कृषि व पदुम विभाग, HATHA, मुंबई- Yoo ०३२. 


लिपिक - टंकलेखक 
१८ | श्री. प्रदिप नंदलाल माहूल, । सार्वजनिक आरोग्य विभाग, गो.ते. रुग्णालय, 


उच्च श्रेणी लघुलेखक मुंबई- Yoo ००१. 
१९ श्री. संदीप कोरेकर, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपीक टंकलेखक 
२० | श्री. अनुप उरेकर, Ws मेडीकळ कालेज, सर ज.जी. समूह 
वरीष्ठ लिपिक रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
२१ | श्री. विको एस. आठवले, वस्तू व सेवा कर कार्यालय, अमरावती. 
कर सहाय्यक 


२२ | श्रीमती मंगल सं. नाखवा, । सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 
२३ | श्रीमती अपर्णा वि. जाधव सार्वजनिक आरोग्य विभाग, गो.ते. रुग्णालय, 
सहा. कक्ष अधिकारी मुंबई- Yoo ००१. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


